सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोले तालुक्‍यातील ग्रामीण 
मार्ग रस्त्यांची इतर जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.३९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २८ मे, २०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा. क्र./मुअ(पुणे/का-२/रेशा/१३/९४९/२०१९. दि.१३/०२/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोळे तालुक्यातील ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची इतर जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नरती करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, 
सोलापूर यांनी सदर रस्ते SoA करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा 
वापर तसेच जिल्हा परिषद, सोलापूर यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते इतर जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, सोलापूर यांचा ठराव विचारात घेऊन सोलापूर जिल्ह्यातील खालील रस्ता 
दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ट एकूण =| प्रस्तावित नविन 
अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नाव रस्त्याचा क्रमांक लांबी | इतर जिल्हा मार्ग 
व साखळी क्रमांक (कि.मी. क्रमांक 
fad . सांगोला ते इमडेवाडी ग्रामीण मार्ग -१२९ ९.०० । इतर free APT 
रस्ता. (०/०० ते ९/००) १४२ 
२. ।सांगोला- मेडडिंगी- ग्रामीण मार्ग-३९ ११.०० | इतर जिल्हा मार्ग 
लवटे धायगुडेवस्ती (०/०० ते ६/००) १४३ 
रस्ता. ग्रामीण मार्ग-२७३ 
(0/०0 ते ५/००) 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.३९/नियोजन-२ 


३. ।गौडवाडी- जुजारपूर-  ।ग्रामीण मार्ग-१६ १२.०० | इतर fest art 
गुणाप्पाचीवाडी ते (०/०० ते ५/००) १४४ 
वाळेखिंडी जिल्हा se.  ।ग्रामीण मार्ग-५४ 

(0/०0 ते ३/००) 
ग्रामीण मार्ग-५३ 
(0/00 ते ४/० ०) 

४. | WANT शेरेवाडी ग्रामीण मार्ग-७९ १२.७० | इतर जिल्हा मार्ग 
दुधाळवाडी ते रा.मा. १४३ । (0/00 ते ९/७० १४५ 
रस्ता. ग्रामीण मार्ग-०२ 

(o/oo ते 3/00) 

५. | जुनी ळोटेवाडी नवी ग्रामीण मार्ग-२४ १२.०० । इतर जिल्हा मार्ग 
लोटेवाडी कटफळ ते (०/०० ते १/५००) १४६ 
कोळेगाव रस्ता. ग्रामीण मार्ग-०४ 

(0/०0 ते ७/५००) 
ग्रामीण मार्ग-०३ 
(0/०0 ते ३/००) 

६. ।गार्डी (ता.हद्द महिमते ।ग्रामीण मार्ग-६५ ८.५०० | इतर जिल्हामार्ग 

फळवणी (ता.हद्द) रस्ता. । (0/00 ते ४/००) १४७ 
ग्रामीण मार्ग-१२५ 
(0/0० ते ४/५००) 

७. तांदुळवाडी ता.हद्दते  ।ग्रामीण मार्ग-११५ ९.१०० | इतर जिल्हा APT 
महिम शिरगिरेवस्ती ते ।(०/०० ते 3/400) १४८ 
महुद बु. रस्ता. ग्रामीण मार्ग-२५४ 

(0/00 ते ३/००) 
ग्रामीण मार्ग-२८५ 
(0/०0 ते २/६००) 

८. | प्रजिमा १६३ (शिरभावी) ।ग्रामीण मार्ग-८१ १०.४०० | इतर जिल्हामार्ग 
रस्ता (रेल्वे स्टेशन) (०/०० ते ३/६००) १४९ 
मांजरी सावे ते इमडेवाडी ग्रामीण मार्ग-११३ 
रस्ता. (०/०० ते २/८००) 

ग्रामीण मार्ग-३२ 
(0/0० ते ४/००) 

९. | वाढेगाव राजापूर प्ररामा । ग्रामीण मार्ग-२५ ८.७७०० । इतरजिल्हामार्ग 
६ चाळीसधोडा ते (०/०० ते ४/००) १५० 
लेंडवेचिंचाळे रस्ता. ग्रामीण मार्ग-३३ 

(0/०0 ते १/७००) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.३९/नियोजन-२ 


ग्रामीण मार्ग-०९ 


(0/00 ते ३/००) 

- ०. | सांगोला चांडोळेवाडी  ।ग्रामीण मार्ग-२८ इतर जिल्हा मार्ग 
सरगरवाडी अजनाळे (०/०० ते ५/०० १५१ 
रस्ता. ग्रामीण मार्ग-२७ 

(0/00 ते८/ ००) 
ग्रामीण मार्ग-९८ 
(0/00 ते ३/००) 
एकूण १०९ .Yoo 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील सोलापूर जिल्ह्यातील इतर जिल्हा मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १०९.४० कि.मी.ने वाढ होऊन एकूण लांबी (२०२५.६१० + १०९.४००) 
म्हणजेच २१३५.०१० कि.मी. इतकी होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १०९.४० 
कि.मी.ने घट होऊन एकूण लांबी (६९१६.२३० - १०९.४००) म्हणजेच ६८०६.८३० कि.मी. इतकी 


होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०५२९११३२०५१४१८ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Swaroop 


Digitally signed by Swaroop Tuk Raipui 

DN: c= jovernment Of Maharasht Public Work: 
Department, postalCode=400032, st=Mah 
2.5.4.20=2923930fb1a491b85ab7752c1dc4f2e3b8db33e2a8a3 
22ed2dcfb496a3a97175, 


T k R INumber=427875b948dcfc3f94a33993f9923cb42f66fbO. 
(1 aram alpure 5e2c213e8a1741 14e57cc46, cn=Swaroop Tukaram Raip' 


ite: 2019.05.29 11:38:50 +05'30' 


(स्वरूप WAGE ) 


उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन 


) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन 


निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 


नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 


कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


) जिल्हाधिकारी, सोलापूर. 


४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.३९/नियोजन-२ 


५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सोलापूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा 
अहवाल झासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


